वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया 
संलग्नित कुंवर तिलकसिंह जिल्हा सामान्य 
रुग्णालयाची किरकोळ दुरुस्ती, मुलांचे व 
मुलींचे वसतीगृह दुरुस्ती करण्याकरीता 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास... 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक : जीसीजी-२०१८/प्र.क्र.२२६/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुगालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई. 


दिनांक : १८ डिसेंबर, २०१८. 


दिनांक १०.०५.२०१८ 


शासन निर्णय : 


संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.: संवेशिवसं/झावैमऔ 
/किरकोळ बांधकाम/२७ लहा.बांध/२५८१/प(आय) 


FAC, ४६३७, 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया संलग्नित कुंवर तिलकसिंह जिल्हा सामान्य 


रुग्णालयाची किरकोळ दुरुस्ती, मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह दुरुस्ती करण्याकरीता येणाऱ्या 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन एकूण 
रुपये २२,१२,०००/- (रुपये बावीस लक्ष बारा हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र बांधकामाचे नाव प्रस्तावित केलेली | सार्वजनिक बांधकाम 
अंदाजित रक्‍कम | विभागाने सहमती 
रुपये दर्शविलेली किंमत 
रुपये 
१) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया २२,५०,१०० २२,१२,००० 
संलग्नित pax foots जिल्हा सामान्य 
रुग्णालयाची संपुर्ण किरकोळ दुरुस्ती, 
मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह दुरुस्ती 
एकूण २२,५०,१०० २२,१२,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजी-२०१८/प्र.क्र.२२६/प्रशा-१ 


अटी व शर्ती :- 

१) काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पुर्तता करुन घ्यावी. तसेच काम 
करताना जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 
संबंधीत संस्था प्रमुखांनी करावी. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, झासन निर्णय क्रमांक: इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
सबंधीत संस्थेच्या अधिष्ठातांनी या विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ०७.०२.२०१३ 
अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


cae 


x 


२. सदर कामासाठी निधीची तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. निधीची 
तरतूद झाल्यानंतर सदर काम हे खाली नमूद केलेल्या लेखाज्ीषाअंतर्गत मंजूर तरतूदीतून 
करण्यात येईल. 

मागणी क्रमांक - एस-०१ 

२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(00)(29)- लहान बांधकामे 


३. Bram निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ 
अनुक्रमांक-३, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३) 
यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२१२/इमा-३, दिनांक ०२.०७.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या 
अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१८१४३०२५८७१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजी-२०१८/प्र.क्र.२२६/प्रशा-१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: f 
i (1 Nn Maharashtra, ou=Medical Education 
Ls and Dru artment, 


ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5 


a50897b7b2244d66593f50dd7 13da838 
60912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.12.18 15:51:27 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर. 
) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया 

४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (इमारत-३) मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१,गोंदिया 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी,गोंदिया 
)  निवडनस्ती (प्रशा-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


